राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत 
(NSAP) योजनांकरीता Single Nodal 
Agency (SNA) खात्यात निधी घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: विसयो-२०२१/प्र.क्र.६४/विसयो 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) केंद्रीय ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे . ॥(०.१(१३) FMS/FCD/2020, 
दिनांक २३/०३/२०२१ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रश्ञा-४, 
दिनांक १/७/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत (NSAP) bs पुरस्कृत १) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, २) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, ३) इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना व ४) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या योजनांसाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या yo टक्के खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.२७५,५०,००,०००/- (अक्षरी- 
दोनडो पंच्याहत्तर कोटी पन्नास लक्ष फक्‍त ) इतक्या निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार सदरहू योजनांकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नव्याने उघडण्यात आलेल्या 
Single Nodal Account (SNA) खात्यामध्ये अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करुन व 
योजनेवर खर्च करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ. | योजनेचे नांव/ लेखाशीष/ संगणक | स्किम | सन २०२२-२३ विभागाने वित्त विभागाने शासन 
क्र सांकेतांक कोड साठी यापुर्वी वितरीत | मंजूर केळेळी | निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय | केलेली तरतूद तरतूद वितरीत 
तरतूद करावयाची 
तरतूद 
१ २ 3 8 4 4 & 
q मागणी क्र. एन-३, ॥॥--२१८ ४५०.०० निरंक २२५.०० २२५.०० 
मुख्य लेखाशीर्ष २२३५ 
-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


०२-समाजकल्याण, 
१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण, 

(०८) (१०) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), 
५० इतर खर्च (२२३५ अ ३०२) 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२१/प्र.क्र.६४/विसयो 


ह |e MH-298 | 84.00 निरंक २२.५० २२.५० 
मुख्य लेखाशीर्ष २२३५ 

-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, 

१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण, 

(०८) (११) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजना 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), 
५० इतर खर्च (२२३५ बी ०३१ 


३ मागणी क्र. एन-३, ॥॥--२१५ | ६.०० निरंक ३.०० 3,00 
मुख्य लेखाशीर्ष 2234 

-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, 

१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण, 

(०८) (१२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम, ५० 
इतर खर्च, (२२३५ बी ०४९) 


४ | मागणी क्र. एन-३, ॥॥--२१६ ५०.०० निरंक २५.०० २५.०० 
मुख्य लेखाशीर्ष २२३५ 

-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, 

१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 


व्यक्‍तींचे कल्याण, 
(०८) (०५) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ 
योजना-दारिद्रय रेषेखालील 


कुटुंबाला अर्थसहाय्य (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (कार्यक्रम) (२२३५ 3004) 
५०-इतर खर्च 


एकूण ५५१.०० निरंक २७५.५० २७५.५० 


२. वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने 
निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार 
नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची राहील. नियंत्रक अधिकारी यांनी 
योजनेवर तरतूद खर्च करताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामधील अटी व 
शर्तीची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करावी. 

३. या योजनेकरीता सहसचिव (विसयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांची Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली 
आहे. सदरहू योजनांकरीता वरील तक्त्यात रकाना क्र.३ मध्ये स्वतंत्र स्किम कोड नमूद करण्यात 
आलेले आहेत. तरी सदर रकमेचा योजनानिहाय धनादेश त्यांच्या नांवे काढण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२१/प्र.क्र.६४/विसयो 


४. rae निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७६१/व्यय-१४, दिनांक ०५/०९/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२६१५२१२७६१२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शामा 
PRASHANT 2-0 क व 


9e87fbd1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d726 
b6c8e6b832, 


PUNDLIK WAGH ६. -- 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी (रोखशाखा), सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
३. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७)/ नियोजन विभाग (कार्यासन-१४१४), मंत्रालय, मुंबई, 
४. संचालक, लेखा व कोषागरे, फ्री-प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवडनस्ती (विसयो). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


